महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ 
मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “वैद्यकीय 
अधिकारी (क्षयरोग चिकित्सा)” या पदाची 
दि.०१.०१.२०२४ रोजीची अंतिम 
ज्येष्ठतासूची. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२४/प्र.क्र.१६१/सेवा २ 
गो. ते. रुग्णालय आवार, संकुल इमारत, दहावा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई- ७०० ००१ 
दिनांक : २२ एप्रिल, २०२४ 


संदर्भ - महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, २०२१. 
शासन परिपत्रक - 
महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ मधील विशेषज्ञ संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी (क्षयरोग 
चिकित्सा)” (वेतनस्तर एस-२३ : ६७७००-२०८७००) या पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यांची दि.०१.०१.२०२४ रोजीची 
अंतिम ज्येष्ठता सूची सोबतच्या विवरणपत्र-अ नुसार प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 


२. सदर ज्येष्ठतासूची महाराष्ट्र नागरी सेवा (ज्येष्ठतेचे विनियमन) नियमावली, 2029 मधील तरतुदीनुसार 
तयार करण्यात आलेली आहे. 


३. सदर ज्येष्ठतासूची पदोन्नतीचे आरक्षण रद्द करण्यासंदर्भातील मा. उच्च न्यायालयाने याचिका 
क्र.२७९७/२०१५ मध्ये दि.०४.०८.२०१७ रोजी दिलेल्या निर्णयाविरूद्ध राज्य शासनाने मा. सर्वोच्च न्यायालयात 
दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या न्यायनिर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिद्ध करण्यात 
येत आहे. 


४. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून, त्याचा संकेतांक २०२४०४२२१४१६०४७२१७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


lly signed by VASANT PANDURANG GAIKWAD 
VASA N T DN: c=IN, GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, PUBLIC 
HEALTH DEPARTMENT, 
2.5.4.20=6762a1c7f462bd961625d44d697 1 dc2c9f06f3437a7F7 50¢ 
PA N D U RA N G 414e77ec2b7 466d, ७ ICode=401 tr 
IN -7C71DE18A037CE1 808BB4E 1 BA5462D93EB69C5FE 
B96700EDA8ADF1B3C9C753F8, -VASANT PANDURANG 
GAIKWAD cm 


(4.01. गायकवाड) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
२. संचालक, आरोग्य सेवा (१), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 
३. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अ. व प्र), मुंबई. 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ज्येसूची-२६२४/प्र.क्र.१६१/सेवा २ दिनांक २२.०४.२०२४ 


४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा (क्षयरोग व कुष्ठरोग), पुणे. 

५. उपसंचालक आरोग्य सेवा, पुणे/नाशिक/औरंगाबाद/अकोला.) 

६. जिल्हा शल्य चिकित्सक, सामान्य रूग्णालय, पुणे/जालना/कोल्हापूर/बुलढाणा. 
७. वैद्यकीय अधीक्षक, सामान्य रुग्णालय, माळेगाव अधीक्षक. 

८. निवडनस्ती (सेवा-२) 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


विवरणपत्र- अ 


शासन परिपत्रक, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र.ज्येसूची २६२४/प्र.क्र.१६१/सेवा-२, दिनांक २२.०४.२०२४ सोबतचे विवरणपत्र- अ 


१. संवर्गाचे नाव - विशेषज्ञ संवर्गातील “वैद्यकीय अधिकारी (क्षयरोग चिकित्सा)” 
२. वेतनश्रेणी - वेतनस्तर एस-२३: ६७७००-२०८७०० 
३. दि.०१ जानेवारी, २०२४ रोजीची अंतिम ज्येष्ठतासूची 


नियम | विशोषज्ञ संवर्गातील अधिकाऱ्यांचे नाव | नियुक्तीचा | जन्म दिनांक प्रवर्ग नियम ३(२)(अ) ज्येष्ठता सेवानिवृत्ती शैक्षणिक अर्हता शेरा 
३(२(बो art नुसार दिनांक/ दिनांक 
नुसार (सरळसेवा/ संवर्गात ज्येष्ठतेचा 
जेष्ठता aaa gay । प्रत्यक्ष रूजू | मानीव दिनांक 
क्रमांक दिनांक 
(१) (2) (3) (8) (4) (६) (७) (८) (९) (१०) (११) 
ial डॉ. (श्रीमती) अश्विनी अभय सराफ पदोन्नती | २२.१०.१९६५ | खुला a 03.90.2099 | 03.90.2099 | 39.90.2023 | डिप्लोमा इन चेस्ट अन्ड 
टयुबरक्युलॉसीस डिसीज 
२ डॉ. मोहमद असलम जमाल अहमद | पदोन्नती | ०६.०१.१९६९ | खुला शिंगी ०५.१०.२०१७ | 03.90.2099 | 39.09.2029 | डिप्लोमा इन चेस्ट अन्ड 
टयुबरक्युलॉसीस डिसीज 
३ डॉ. शिवाजी रखमाजी खरात पदोन्नती | ०६.०६.१९६६ | अ.जा. शिंग ०३.१०.२०१७ | 03.90.2099 | ३०.०६.२०२४ | डिप्लोमा इन चेस्ट अन्ड 
टयुबरक्युलॉसीस डिसीज 
४ डॉ. अप्पासाहेब सीताराम ढुस पदोन्नती । ३१.०१.१९७० खुला खुला | ०८.०१.२०२१ | ०८.०१.२०२१ | ३१.०१.२०२८ | डिप्लोमा इन चेस्ट अन्ड 
टयुबरक्युलॉसीस डिसीज 
4 डॉ.(श्रीमती) रुपाली ठांकर भाट पदोन्नती । १५.०७.१९८० खुला खुला | २६.१२.२०२२ | २६.१२.२०२२ | ३१.०७.२०३८ | डिप्लोमा इन चेस्ट अन्ड 
टयुबरक्युलॉसीस डिसीज 
& डॉ. PISA शांकर वाघ पदोन्नती । ०५.०८.१९७९ इमाव इमाव | २८.१२.२०२२ | २८.१२.२०२२ | ३१.०८.२०३७ | डिप्लोमा इन चेस्ट अँन्ड 
टयुबरक्युलॉसीस डिसीज 
७. | डॉ. संजोत गर्जेद्र गिरी नामनिर्देशन | १५.०९.१९८९ | खुला भज-ब | 02.04.2023 | 02.04.2023 | ३०.०९.२०४७ एमडी 
(रेस्पीटरी मेडीसीन) 


मसंमसम कसम म कमग कसम मम की समम कग सम EKER म कळी सम मम कमग म की मम ममी ळी 


